सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, व 
तत्सम गट-अ संवर्गातील अधिकारी यांच्या 
विनंती/प्रशासकीय बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः सकआ - २०२२/प्र.क्र.२०६/ आस्था-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ ऑक्टोबर, २०२२ 


शासन आदेश - 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम-४ (४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार समाज 
कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण व 
तत्सम संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
विनंतीनुसार/प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ 


गट-अ 


क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ. । para नां ee बदलीने पदस्थापनेचे 
क अधिकाऱ्यांचे नांव, पदनाम सध्या कार्यरत ठिकाण 
; ठिकाण 
Ea २ ३ शिका 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
धि . श्रीमती सुकेज्ीनी cote ae हो की च या अ नागपूर 
ल्याण, भंडारा ल्याण, नागपूर 
: श्री. बाबासाहेब मधुकरराव | सहाय्यक आयुक्‍त, समाज सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
"| देशमुख कल्याण, नागपूर कल्याण, भंडारा 
२. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता खालील 


सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे :- 
१. बदलीबाबतचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर आयुक्‍त समाज कल्याण, पुणे यांनी बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यास बदली झालेल्या पदावर रुजु होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


. बदली झालेला अधिकारी संबंधित कार्यालयातून कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी 


आल्यावर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन न 


घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतीक्षा काळ ठरवून काम न देता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग 
उद्वभवल्यास संबंधित आस्थापना SAHRA जबाबदार धरण्यात येईल. 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ - २०२२प्र.क्र.२०६/ आस्था-२ 


३. बदली आदेझात बदल करुन घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र 
ठरतील. 
2: सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१९१७०५३०५५२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DINESH 
RAMCHANDRA 
DINGLE 


(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) श्रीमती Goat तेलगोटे, सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, भंडारा 
(आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांच्यामार्फत) 
२) श्री. बाबासाहेब मधुकरराव देशमुख, सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, नागपूर 
(आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांच्यामार्फत) 


) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 

) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

) महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
) प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण नागपूर 
) 

) 

) 

) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/भंडारा 

सचिव (सा. न्या. व वि. स. विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


